उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर 
पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०९२०/प्र.क्र.१७४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ जानेवारी २०२१ 
शासन निर्णय- 
विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केल्यानुसार, मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या 
पदावर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. अधिका-याचे नाव महसुली पदोन्नतीने पदस्थापना 

क्र. विभाग 

१. |श्री. किरण माधव मोरे नागपूर । उपप्रादेशिक परिवहन कार्या.,चंद्रपुर 

२. | श्री. विजय चिंतामण भोये औरंगाबाद | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातुर 

३. श्री. जयंत रमेश चव्हाण औरंगाबाद | उपप्रादेशिक परिवहन कार्या., बीड 

४. श्री. दत्तात्रय सोपान सांगोळकर | औरंगाबाद | उपप्रादेशिक परिवहन कार्या., 
अंबेजोगाई 


२. सदरची तात्पुरती पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 

(अ) पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/ 
२०१७ च्या अधीन राहून भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सुचनांनुसार पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर आदेशाने पदोन्नतीचे आदेश बाधीत झाल्यास या 
आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता व तदनुषंगीक आर्थीक लाभ मागण्याचा हक्‍क 
राहणार नाही. 

(ब) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पदोन्नत्या तात्पुरत्या 
स्वरुपाच्या आहेत. यास्तव या अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


(क) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
एसआरव्ही-२०१५/प्र. क्र. ३०३/कार्या-१२, दि.१२.९.२०१६ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-०९२०/प्र.क्र.१७४/परि-४, दिनांक ०८ जानेवारी २०२१ 


2 सदर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५ व 
दि. १५.०६.२०१७ मधील संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


४. संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी वरील अधिका-यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. तसेच पदोन्नती 
मिळालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिका-याकडे 


सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८१४१३१५३४२९ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७. 
Gs 
र्‌. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
DEEPAK DN: c=IN, o=Gi ent Of Maharashti 1000९ 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mi hi 
2.5.4.20=856b31¢793b 1 2e4f22cb247c5cff7f3358867f2482. 
UTTA M RAO a2234f6131bf8940dbd2. 
seria INumber=f4163205e7b4960cc7ca6f973d6deb06502b2 
e8fc47a41 1 babcf42a0e99cf34b, DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE rn 
Date: 2021.01.08 14:46:54 +05'30' 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांच सचिव, राजभवन, मुंबई 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 


. सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०.निवडनस्ती/परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


